केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग 
योजनेतंर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता सन २०२२- 
२३ च्या अर्थसंकल्पित निधीतून बीडीएस प्रणालीवर 
निधी वितरित करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी ३८४) Yo टक्के 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (free) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ व दि. ८.०२.२०२३ 
२) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.प्रअयो २०२२/प्र.क्र १७३/९-ओ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा लेखाशीर्ष २४०१ 8३८४ (४० टक्के), ३३- अर्थसहाय्य अंतर्गत रु.६००.०० लाख इतकी तरतूद 
उपलब्ध आहे. 

२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या परिपत्रकान्वये निधी वितरणाकरीता शासनाने मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या नस्तीवर प्रस्तावित 
करण्यात आल्याप्रमाणे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य हिस्सा (४० 
Tah) लेखाशीर्ष २४०१ बी ३८४ अंतर्गत राज्य हिस्सा (४० टक्के) रु. १२४.९७ लाख इतका निधी अनुसूचित 
प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरीता वितरीत करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (कृषी व पदुम) 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ४.४.२०२२ व दि. ८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पाळन करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ व दि. ८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
७७/व्यय-१४, दि.०६.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१०१२४३४०६९२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


sd by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


10a7221620636ede8425d6a870aa0240F18 


प्रत, 


-0 
य्य्ट 


प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुकत, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण आयुक्तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग. 


> SOLOS र: घट पटे 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


